ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार २०१८-१९ 
च्या आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. ज्ञातुपु १४१९ (११)/प्र.क्र.२२०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :-१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र. रासंम २०००/प्र. क्र. १७७/सां.का.२, दिनांक ४ जून, २००२ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग विभाग क्र. ज्ञातुपु १४१९/ 
प्र.क्र. १८९/सां.का.४, दिनांक १२ जुले, 2098 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं ३९४२, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

सन २०१८-१९ या वर्षीच्या ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कारासाठी श्री. मधुकर रा. जोशी यांची 
निवड करण्यात आली होती. सदर पुरस्कार प्रदान सोहळा दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी 
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह, नागपूर या ठिकाणी पार पडला असून त्याच्या आयोजनासाठी 
झालेल्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ च्या ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार प्रदान 
सोहळयाच्या आयोजनासाठी झालेल्या रुपये ११,४५,११०/- (रुपये अकरा लाख पंच्चेचाळीस 
हजार एकशे दहा फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील तपशीलानुसार कार्योत्तर मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब खर्च (रुपये) 
pe मानचिन्ह खर्च ३१, ३६०/- 
२. | मानपत्रलिखाणव फ्रेमसह तयार करणे, ५,०००/- 
३. । शाल खरेदी २,०००/- 
४. | निमंत्रण पत्रिका, जाहिरात AGM, बोर्ड, बनर इत्यादींचे आर्टवर्क, डिझाईन १५,०००/- 
५. | निमंत्रण पत्रिका छपाई खर्च ४५,०००/- 
६. । पुरस्कार समिती सदस्य बैठक खर्च 3,000/- 
७. | सांस्कृतिक कार्यक्रम मानधन (निरुपणकार, ४ गायक, ६ वादक) १,६०,०००/- 
८. | नाटयगृह भाडे (दोन सत्र) ३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४१९ (११/प्र.क्र.२२०/सां.का.४ 


९. | प्रकाश, ध्वनी, जनरेटर 30,000/- 
| qo. | ०. | रंगमंच नेपथ्य बंकड्रॉप एल.ई.डीसह ६५,०००/- 
हि त १. | AV तयार करणे ३०,०००/- 
१२. | कारपेट, टेबल, खुर्च्या, पोडियम सह अतिथी प्रवेश गेट सजावट ३५,०००/- 
१३. | बोर्डस, बॅनर छपाई व उभारणी १२,७५०/- 
१४. । स्वागतासाठी पुस्तके ६,०००/- 
१५. । रांगोळी खर्च १०,०००/- 
१६. । छायाचित्र, व्हिडीओ चित्रीकरण २५,०००/- 
१७. । समन्वयक मानधन २०,०००/- 
१८. | अंतर्गत प्रवास खर्च ५०,०००/- 
१९. । चहा, अल्पोपहार आणि भोजन खर्च ३०,०००/- 
२०. | जाहिरात खर्च (शासकीय दर वाढल्यामुळे वर्तमानपत्र-मराठी, हिंदी, इंग्रजी ४,००,०००/- 
तसेच एफ. एम. वरील जाहीरात खची 

२१. | निवास व्यवस्था (समिती सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी व मान्यवर) ३०,०००/- 
२२. । फुलांची, स्टेज सजावट, पोडीयम सजावट २०,०००/- 
२३. | स्वागताकरीता सनई-चौघडा तसेच पालखी / दिंडी २०,०००/- 
२४. | इतर अनुषंगिक खर्च ७०,०००/- 

एकूण खर्च ११,४५,११०/- 


२. सदरचा खर्च विभागाचे लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती १०२ 
कला व संस्कृती यांचे Ware, (०४) (०१) इतर महोत्सव (२२०५ १६०५) ५० इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाळील सन २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर खर्चास संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ उपविभाग 3, नियम २७ (२) (अ) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४१९ (११/प्र.क्र.२२०/सां.का.४ 


५. तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र. ९२/ 
अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून 
उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१८१८३७१०३९२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१/॥॥१5 ११॥)॥30 >: 
Thorat टं = 
(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


